पशुसंवर्धन विभागातील सहाय्यक आयुक्‍त 


पशुसंवर्धन गट-अ या पदावरुन 
उपआयुक्त पशुसंवर्धन (गट-अ) या 
पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेश क्र. पसंप्र-२०२२/प्र.क्र.२७६/पदुम-१ 
मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. ०२.०२.२०२३ 


शासन आदेशा :- 


पश्युसंवर्धन विभागातील सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन (एस-२२ रु.६००००-१९०८००) या संवर्गातून 


उपायुक्‍त पशुसंवर्धन (एस-२३ रु.६७७००-२०८७००) या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत असून, 
पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक ३ येथे नमूद ठिकाणी करण्यात 
येत आहे:- 


अधिका-याचे नाव व कार्यरत पद 


पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 


eal 


२ 


३ 


a 


डा. शिदे रमेश मंगा, सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, 
तालपसचि, शिंदखेडा,जि.धुळे 


जिल्हा VAI उपायुक्‍त, धुळे 


२ | डा. अस्मिता वसंतराव तडसकर, विभागीय जिल्हा VARA SUT, MAT 
व्यवस्थापक,अतिशित रेत प्रयोगशाळा,नागपूर 

३ | ST. थोरे अजयनाथ ज्ञानदेव, सहाय्यक आयुक्‍त जिल्हा पश्युसंवर्धन उपायुक्त, सांगली 
पशुसंवर्धन,तालपसचि,कोपरगांव,जि.अहमदनगर 

४ | डा. जोशी वल्लभ दिनकरराव, सहाय्यक आयुक्‍त जिल्हा UMA उपायुक्‍त,ठाणे 
पश्ुसंवर्धन,जिपवैसचि,औरंगाबाद 

५ | डा. बाभुळकर नम्रता पांडुरंग, सहाय्यक आयुक्‍त जिल्हा WMA उपायुक्‍्त,बुलढाणा 
पशुसंवर्धन, विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा,अकोला 

६ | डॉ. बेडक्याळे सदाशिव शांकरराव, सहाय्यक आयुकत = | उपायुक्त पश्युसंवर्धन, प्ुजेवपदार्थ निर्मिती 
पशुसंवर्धन, जिल्हा प्युसंवर्धन उपायुक्‍त संस्था,पुणे (जिवाणू लस) 
कार्यालय,मिरज,जि.सांगली 

७ | डॉ. मांडाखळीकर माधुरी वसंतराव, सहाय्यक आयुक्‍त । उपायुक्त पशुसंवर्धन, (संनियंत्रण),रोग 
पशुसंवर्धन, पद्युखाद्य विश्ळेषण प्रयोगशाळा, अन्वेषण प्रयोगशाळा,पुणे 
गोखलेनगर, पुणे. 

८ | डॉ. रहाटे विजय शामराव सहाय्यक आयुक्‍त जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त, जालना 
पशुसंवर्धन, तालपसचि.दिग्रज, जि.यवतमाळ 

९ | डा. फिरके रविंद्र गंगाधर, सहाय्यक आयुक्‍त उपायुक्‍त पशुसंवर्धन, (विषाणू STA), VAT 
पशुसंवर्धन, पद्युजैवपदार्थ निर्मिती संस्था,पुणे अन्वेषण प्रयोगशाळा,पुणे 

a o | डा. SMR अतुल देवराव, सहाय्यक आयुक्‍त जिल्हा Wa Saya, RST 
पशुसंवर्धन,ताळपसचि, लाखांदूर,जि.भंडारा 

षक १ | डॉ. कदम राजेश्वर देविदास, जिल्हा पशुसंवर्धन | जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त बीड 


अधिकारी, जिप हिंगोली(दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०२२/प्र.क्र.२७६/पदुम-१ 


2. सदर पदोन्नती ही मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ 
च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्टतेनुसार, निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६ ब कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार 
दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, दि. ७ मे, २०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून देण्यात 
येत आहे. 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना दि.१४ जुले,२०२१ अन्वये पदोन्नत होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना 
“महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदावर सरळसेवेने व पदोन्नतीने 
नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम-२०२१ नुसार वाटप झालेल्या संबंधित महसूल विभागात 
पदस्थापनेचे आदेश निर्गमित केल्यानंतर, ३० दिवसाच्या विहीत मुदतीत संबंधित महसूल विभागात रुजू झाले 
नाहीत तर संबंधित अधिकाऱ्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. या 
तरतुदींच्या अनुषंगाने प्रस्तुत आदेशामधील अधिका-यांनी पदोन्नतीच्या पदस्थापनेवर रुजू होण्याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

४ संबंधित अधिकाऱ्याने पदोन्नतीच्या पदावर हजर न होता लोकप्रतिनिधी मार्फत पदस्थापनेत बदल 
करण्याबाबत शासनावर दबाव आणल्यास ते म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतूदीनुसार 
शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

ष्‌. पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेच्या पदावर हजर होण्यासाठी संबंधित नियंत्रण अधिका-यांनी संबंधित 
अधिकारी यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झालेल्या 
अधिका-यांचा रुजू अहवाल शासनास mansing.patil@nic.in या ईमेल संकेतस्थळावर त्वरीत सादर करावा. 


६. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०२०२१८१५२५९१०१ असा आहे. हे शासन आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MANSING 
UTTAMRAO PATIL 


(मानसिंग पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मंत्री (प्नुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव 
३. आयुक्त WRG, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे 
४. प्रादेशिक पश्युसंवर्धन सहआयुक्त, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर/नाशिक 
५. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर/नाशिक 
७. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर 
८. संबंधित अधिकारी, (द्वारा- आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
९. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


